राज्य कामगार विमा महामंडळ, आदर्श 
रुग्णालय, अंधेरी येथे लागलेल्या आगीच्या 
दुर्घटनेच्या चौकशीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसआय-२०१८/प्र. क्र. २३०/काम-३ 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक : २७ डिसेंबर, २०१८ 
प्रस्तावना- 
राज्य कामगार विमा महामंडळ, आदर्श रुग्णालय, अंधेरी येथे दिनांक १७.१२.२०१८ रोजी आग 
लागण्याची दुर्घटना घडलेली आहे. सदर आगीसंदर्भात चौकशी करण्याकरिता समिती नेमण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती . 
शासन निर्णय- 
राज्य कामगार विमा महामंडळ, आदर्डी रुग्णालय, अंधेरी येथे दिनांक १७.१२.२०१८ रोजी लागलेल्या 
आगीसंदर्भात चौकशी करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांच्या 
अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे चौकशी समिती गठीत करण्यात येत आहे :- 


१. अपर मुख्य सचिव (उद्योग) - अध्यक्ष 

२. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका - सदस्य 

३. प्रधान सचिव (कामगार) - सदस्य 

४. प्रधान सचिव (आरोग्य) - सदस्य 

५. संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन - सदस्य 

६. आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना - सदस्य सचिव 


२. उपरोक्त समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील :- 

१) सदर रूग्णालय सुरू करण्यासाठी आवऱ्यक त्या सर्व परवानग्या/ नाहरकरत प्रमाणपत्रे 
घेण्यात आली होती किंवा कसे? 

२) सदर रूग्णालयाकरीता भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त होते किंवा कसे ? 

३) सदर रूग्णालयाच्या इमारतीचे बांधकाम करताना आग प्रतिबंधक मानकांचे पालन 
करण्यात आले होते किंवा कसे ? तसेच सदर रूग्णालयामध्ये आग प्रतिबंधक यंत्रणा सुरू 
होती किंवा कसे ? 

8) सदर रूग्णालयाकरीता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अग्नीडामन दलाचे 
ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त होते किंवा कसे ? तसेच सदर रूग्णालयातील कर्मचारी व 
रूग्णांकरीता आगीपासून बचाव करण्याबाबतचे प्रशिक्षण/ रंगीत तालीम वेळोवेळी 
आयोजित करण्यात आले होते किंवा कसे? 

५) सदर रूग्णालयाच्या आग प्रतिबंधक तपासण्या वेळोवेळी करण्यात आल्या होत्या किंवा 
कसे ? अज्ञा तपासण्याअंती त्रुटी निदर्शनास आल्यानंतर त्याची रूग्णालय प्रशासनास 
पुर्तता करण्यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या होत्या किंवा कसे ? 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसआय-२०१८/प्र. क्र. २३०/काम-३ 


६) सदर आगीच्या घटनेस जबाबदार असणाऱ्या संबधित अधिकारी/ कर्मचारी यांचे विरूध्द 
करावयाच्या कारवाईबाबत शासनास शिफारस करणे. 
७) अशा प्रकारच्या आगीच्या दुर्घटना परत घडू नयेत याकरिता उपाययोजना सुचविणे. 
८) चौकशी दरम्यान आढळून आलेल्या अन्य महत्वाच्या बाबींसंदर्भात शासनास शिफारस 
करणे. 
३. सदर चौकशी समितीस आवश्‍यक सोयीसुविधा आयुक्‍त, राज्य कामगार विमा योजना यांनी 
उपलब्ध करुन द्याव्यात. 
४. सदर समितीने आपला अहवाल या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत 
शासनास सादर करावा. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून, त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८१२२७१०५६४४२७१० हा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Shashank M. Sathe 
Date: 2018.12.27 12:29:17 +05'30' 


ठा. मा. साठे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
३. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
४. मा. मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
५. मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
६. मा. मुख्य सचिव, यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
७. अपर मुख्य सचिव (मदत व पुनर्वसन), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
८. अपर मुख्य सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
९. प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१०. प्रधान सचिव (आरोग्य), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
११. आयुक्त बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 
१२. संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१३. आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, पंचदीप भवन, लोअर परेल, 
मुंबई ४०० ०१४. 
१४. निवडनस्ती (कामगार 3). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


